कालमर्यादा शासकीय कर्मचा-यांचा सर्वकष 
माहितीकोष तयार करणेबाबत. 
Employees Master Database (EMDb) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : असांसं १३१८/९०९/प्र.क्र. ७७/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ४ जून, २०१८ 


परिपत्रक: 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील सर्व 


कर्मचाऱ्यांचा सर्वकष माहितीकोष दरवर्षी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. 


या माहितीकोषामध्ये नियमित आस्थापनेवरील कर्मचारी व नियमितेतर आस्थापनेवरील कर्मचारी 


(कार्यव्ययी आस्थापनेवरील, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी इत्यादी ) तसेच तदर्थ तत्वावर 


नेमणुका करण्यात आलेले कर्मचारी SAT सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार 


आहे. त्या आधारे सर्व भरलेल्या व रिक्‍त पदांच्या माहितीचा Vardar असलेला सर्वंकष माहितीकोष 


(Employees Master Database- EMDb) अद्ययावत करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक १ 


जुले, २०१८ या संदर्भ दिनांकास कर्मचाऱ्यांचा सेवार्थ ।.)., भविष्य निर्वाह निधी / DCPS खाते 


क्रमांक, पॅन क्रमांक, कर्मचाऱ्याचे नाव, जन्मदिनांक, सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक, निवृत्तीचा दिनांक, 


लिंग, सामाजिक प्रवर्ग, धर्म, cao, नि:समर्थ असलेली व्यक्‍ती, इ. स्थायी स्वरूपाची माहिती तसेच 


आश्वासित प्रगती योजना (पहिली १२ वर्षानंतर व दुसरी २४ वर्षानंतर), इ. माहिती गोळा करण्यात 


येणार आहे. तसेच जुले, २०१८ या संपूर्ण महिन्याच्या वित्तलब्धीची तपशिलवार माहितीही गोळा 


करण्यात येणार आहे. माहिती नोंदणीकरिता अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून संगणकीय 


ऑनलाईन आज्ञावली तसेच लॉग-इन आयडी व पासवर्ड आणि माहिती भरण्याचे व आज्ञावली 


वापरण्यासंबंधीचे सूचनासंच संबधित कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांचा 


सर्वकष माहितीकोष (Employees Master Database - EMDb) विहित वेळेत अद्ययावत 


करण्यासाठी व त्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाचे आहरण व संवितरण 


अधिकारी, यांनी पुढील वेळापत्रक व सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


वेळापत्रक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांसं १३१८/९०९/प्र.क्र. ७७/का-१४१७ 


तपशील कालावधी 
Login Id व password संचालनालयाने उपलब्ध करणे । दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ ते दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०१८ 
आहरण व संवितरण अधिका-याने माहिती सादर करणे व | दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८ ते दिनांक 
पहिले प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे ३० नोव्हेंबर, २०१८ 
आहरण व संवितरण अधिका-याने त्रुटीचे निवारण करून | दिनांक १ डिसेंबर, २०१८ ते दिनांक 
माहिती बरोबर असल्याचे दुसरे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे | २८ फेब्रुवारी, २०१९ 


२. आहरणव संवितरण अधिका-यांसाठी सूचना 
अ) राज्य शासकीय कार्यालयांतील प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित प्रादेशिक 


/ जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयांकडून ऑनलाईन आज्ञावलीकरीता लॉग-इन आय.डी. व पासवर्ड 


उपलब्ध करून घ्यावे. सदर माहितीकोषासाठी संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती दिनांक 


१ जुले, २०१८ या संदर्भ दिनांकास अनुसरून अद्ययावत करण्यासाठी Employees Master 


Database २०१७ मधील प्रणालीमध्ये त्यांच्या कार्यालयाने भरलेली माहिती आधारभूत माहिती 


राहील. माहिती भरण्याचे सूचनासंच ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये उपलब्ध करून दिले जातील. 


आ) राज्य शासनाच्या कार्यालयांची आहरण व संवितरण अधिकारीनिहाय माहिती ऑनलाईन 


स्वरुपात संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अद्यावत करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 


येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा समावेश आधारभूत माहितीत असून ते दिनांक १ जुले, २०१८ 


या संदर्भ दिनांकास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येत आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये माहिती अद्यावत करावयाची आहे. याशिवाय, 


नवीन कर्मचाऱ्यांची (जसे बदली होऊन आलेले अथवा नवीन नेमणूक झालेले, इ.) माहिती आणि 


आधारभूत माहितीत समाविष्ट नसलेल्या तथापि दिनांक १ जुले, २०१८ रोजी आहरण व संवितरण 


अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील या संचालनालयाने दिलेल्या 


ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये भरावयाची आहे. 


इ) जुले महिन्यात स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ते जर दिनांक १ जुळे, २०१८ 


रोजी राज्य शासनाचे कर्मचारी असतील तर जुले महिन्यात त्यांच्यावर शासनाचा निधी खर्ची पडला 


असल्याने, अशा कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश माहितीकोषात करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांसं १३१८/९०९/प्र.क्र. ७७/का-१४१७ 


3 उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाईन आज्ञावलीच्या सूचनासंचात तसेच युजर मॅन्युअलमध्ये 
दिलेल्या सूचनांचे पालन करून योग्य रीतीने कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करावयाची आहे. माहिती 
नोंदणी करताना कार्यकक्षेत येणा-या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती नोंदणी करण्याची दक्षता आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे. अशा प्रकारे ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर माहिती 


प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय / प्रादेशिक कार्यालय यांचेकडून संबंधित 


आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. माहे नोव्हेंबर, २०१८ च्या वेतन 


देयकासोबत (November 2018 to be paid in December 2018) अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र जोडले 


नसल्यास माहे नोव्हेंबर, २०१८ ची वेतन देयके कोषागार कार्यालय / अधिदान व लेखा कार्यालयात 


स्वीकारली वा पारित केली जाणार नाहीत. 


उ) शासकीय कार्यालयांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीची तपासणी संबंधित जिल्हा 


सांख्यिकी कार्यालय / प्रादेशिक कार्यालय यांच्याकडून करण्यात येऊन त्यामधील त्रुटी दुरूस्त 


करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांना दि. १ डिसेंबर, २०१८ ते दि. 3१ डिसेंबर, 


२०१८ या कालावधीत देण्यात येतील. संबंधित कार्यालयाकडून त्रुटींचे निराकरण झाल्यानंतर लगेच 


माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येईल. हे दुसरे प्रमाणपत्र माहे फेब्रुवारी, २०१९ 


च्या वेतन देयकासोबत (February, 2019 to be paid in March 2019) जोडून वेतन देयके 


कोषागारात सादर करावयाची आहेत. अशा प्रकारचे माहिती तपासल्याचे प्रमाणपत्र फेब्रुवारी, २०१९ 


च्या वेतन देयकासोबत जोडले नसल्यास वेतन देयके कोषागारात स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 


प्रमाणपत्राशिवाय कोषागार कार्यालयांनी वेतन देयके पारित करु नयेत. 


ऊ) ज्या शासकीय कार्यालयांची वेतन देयके कोषागारात सादर होत नाहीत, अशा सर्व 


कार्यालयांनीसुध्दा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची व रिक्‍त पदांची माहिती ऑनळाईन आज्ञावलीद्वारे नोंदणी 


करून जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांच्याकडे दि. १ सप्टेंबर, २०१८ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ या 


कालावधीत सादर करावी. 


३. ऑनलाईन संगणकीय आज्ञावलीमध्ये माहिती भरण्यात काही अडचणी आल्यास संबंधितांनी 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय / प्रादेशिक कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधून त्याबाबत खुलासा प्राप्त 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांसं १३१८/९०९/प्र.क्र. ७७/का-१४१७ 


करून घ्यावा. सर्व कार्यालयांनी कार्यवाही विहीत वेळेत पूर्ण होण्याकरिता लॉग - इन आय. डी. व 


पासवर्ड वेळापत्रकानुसार प्राप्त करून घ्यावे. 


४. सर्व कोषागार / उप कोषागार अधिकाऱ्यांनी माहितीकोषाच्या कामी अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालयास संपूर्ण सहकार्य देऊन माहितीकोषाबाबत जी कार्यवाही अपेक्षित असेल ती पार 


पाडावी. माहिती अद्ययावत झाल्याबाबतचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने दिलेले प्रमाणपत्र माहे 


नोव्हेंबर, २०१८ च्या वेतन देयकासोबत व त्यातील माहिती बरोबर असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र माहे 


फेब्रुवारी, २०१९ च्या वेतन देयकासोबत जोडलेले नसल्यास अशा कार्यालयांची देयके अधिदान व 


लेखा कार्यालयाने / कोषागाराने न स्वीकारता संबंधित कार्यालयांना ती योग्य त्या पूर्ततेसाठी परत 


पाठवावीत. मात्र जे राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत अशांच्या वेतन देयकांबाबत ही कार्यवाही लागू 


नाही. (उदा. मा. राज्यपाल, आमदार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य ड्‌.) 


५. कोषागार / उप कोषागार अधिकाऱ्यांनी वरील सूचना तातडीने सर्व आहरण व संवितरण 


अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


६. सदर परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७१/१८/कोषा प्र-५ दिनांक 


२३-५-२०१८ अन्वये नियोजन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०४१६११५७७४१६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Priyanka Ranjan ४५ ता 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae4 
4359c483f3e1b0d4450728d0, cn=Priyanka Ranjan 


C h h a p Wa | e मता 16:11:27 +05'30' 


(प्रियांका रं. छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई-३२ 


२) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः असांसं १३१८/९०९/प्र.क्र. ७७/का-१४१७ 


94) 


सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


सर्व मंत्रालयीन विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिनस्त सर्व विभाग 
प्रमुख / सर्व कार्यालय प्रमुख, सर्व संचालनालये यांना या अनुषंगाने कळविण्यात यावे. 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग /कोषा प्र-५, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


* प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई-३२ 


प्रबंधक, मूळ / अपिलेट शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 


संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री, संचालनालय, मुंबई 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


सर्व प्रादेशिक सह संचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 


सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / नागपूर / 
अमरावती 


अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई-३२ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 


सर्व कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 


सर्व जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय 
निवड नस्ती (का-१४१७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


* पत्राने 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


